अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन 
मंडळ,जळगांव हे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत २ विभाग व 
उपविभागीय कार्यालयांतील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदवा-२०२३/प्र.क्र.६०/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६.०४.२०२३ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्र.सीओई-२०२२/प्र.क्र.२६/जवि, दि.१५.०९.२०२२. 
२) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र. Hat (वि) / 
जविप्र/मुदतवाढ/आ-१०/५४३/२०२३, दि.०९.०३.२०२३. 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार, 
अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ,जळगांव हे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत २ 
विभाग व उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७ पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते 
दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला आहे.) 


2. या पदांच्या आस्थानेवर होणारा खर्च “मागणी क्र.आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च ८०, सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०४) विविध 
पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान(वेतन), (०४) (०४) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग 
भांडवली अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय १९८)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०८.०२.२०२३ 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्यांचा संकेताक २०२३०४२७१२१५३९०५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, व 
AMRUTA AJIT ०6 
INAMDAR RESOURCES DEPARTMENT 
(अ. अ. इनामदार) 
सोबत:- विवरणपत्र. शासनाच्या अवर सचिव 
प्रत विवरण पत्रासह अग्रेषित : 


१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई /नागपूर. 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 

३) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 

४) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

५) अधीक्षक अभियंता, तापी गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिचन मंडळ,जळगांव 


a अदी a a) 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२३/प्र.क्र.६०/जवि 


& 
9 
é 


8 


अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे 

कार्यकारी अभियंता, तापी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग, जळगांव 
कार्यकारी अभियंता, तापी जलविद्युत व उपसा सिंचन विभाग क्र.२, धुळे 
जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


YS Laie २-८ a 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२३/प्र.क्र.६०/जवि 


शासन निर्णय : मुदवा -२०२३/प्र.क्र.६०/जवि, दि. २६.०४.२०२३ 
(दि.०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३) 


विवरणपत्र-९ 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदे 


अ.क्र. । पदनाम अधीक्षक अभियंता, | कार्यकारी उप अभियंता, | उप अभियंता, तापी |उप अभियंता, ।कार्यकारी उप अभियंता, । उप अभियंता, । उप एकूण 
तापी गोदावरी अभियंता, तापी जलविद्युत व उपसा | तापी जलविद्युत | अभियंता, तापी । तापी तापी जलविद्युत । अभियंता, 
जलविद्युत व उपसा | तापी जलविद्युत व॒ सिंचन उपविभाग ।ब उपसा सिंचन । जलविद्युत व जलविद्युत बव॒ व उपसा सिंचन | तापी 
सिंचन मंडळ, जलविद्युत व॒ | उपसा सिंचन ।क्र.२, जळगांव उपविभाग, उपसा सिंचन उपसा सिंचन । विभाग क्र.२, जलविद्युत व 
जळगाव उपसा सिंचन | उपविभाग मुक्‍ताईनगर विभाग, धुळे  । विभाग क्र.१, | नंदुरबार उपसा सिंचन 
विभाग, क्र.१, जळगांव धुळे बिभाग क्र.३, 
जळगांव शहादा 
रि २ 3 ¥ ष्‌ नि ७ ८ ९ o ११ १२ 
g कार्यकारी अभियंता | - {8 Po - Jf = f= |] 2 PF - | - [| = [eR 
२ उपअभियंता 11-0९ ०१ ०१ ०१ ०१ | = TR ०१ ०७ 
३ कनिष्ठ अभियंता/शा. १ 1 | o¥ ०१ ०्डॅ ०३ शिका ०्ड o¥ २१ 
अ./स.अ.श्रेणी-२ 
डु बिभागीय लेखापाल | - {8 P= 0] eM 0१ PF - | - [| = [eR 
ष्‌ प्रथम लिपिक ee ee es ee ee PF - | - [| = fo 
द वरिष्ठ लिपिक Fo - | ०१ ०१ ०१ ०५ ०१ ०१ ०१ १२ 
७ कनिष्ठ लिपिक % ०३ ०२ ०१ ०२ ०९ ०१ OR ०२ न 
/लिपिक टंकलेखक 
८ भांडारपाल Fo Fo | Fo | Fo Fo = ०१ Fo | Fo fo ०१ 
९ मुख्य आरेखक १ re ee ee re es en es 0१ 
१० आरेखक ae ee ee es ee ee: PF - f= [= [oe 
34 अनुरेखक्र | - [= | 0९ | - —— |_e® ०१ PF - | - [8 ox 
१२ वाहनचालक g Fo | Fo | ०१ ०१ ०१ Fo | ०१ ०१ ०६ 
१३ |शिपा& [|| -. | 90 ०२ ०१ ०२ ०५ ०२ ०२ ०२ १७ 
१४ । चौकोदार | - [| = | 0९ ०१ ०१ ०१ ०१ ०१ ०१ ०७ 
१५ तारतंत्री | - || -- | 0९ ०१ ०१ ०१ | -- | ०१ ०६ 
९६ |वोजतंत्री | - | CU] ld ०१ P= of eR ०३ 
एकूण ०७ ०८ १३ ०९ १५ 32 ०५ १३ १५ ११७ 
AMRUTA AJIT 11111. ae 
INAMDAR So al 


( अ. अ. इनामदार ) 
शासनाच्या अवर सचिव 


